मा. उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथील 
रिट पिटिशन क्र.९१३१,९१४० ते ९१४२, ९१५३, 
९१५९, ९२०६, ९२०७/२०१९ मराठवाडा सर्व श्रमिक 
संघटना व इतर रोजंदारी मजुराना दिनांक 
२४/०४/२०१५ पासून थकित फरकाच्या रक्कमा ६ 
टक्के व्याजासह देण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१६६/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २५ मे, २०२१. 


वाचा:- 


१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. युएलपी-१०२०/प्र.क्र.६२/आस्था-३/२७०२१, 
दि.२६/१०/२०२० 

२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. युएलपी-१०२०/प्र.क्र.६२/आस्था-३/१२११०, 
दि.३०/०३/२०२१ 

३) मा उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद येथे दाखल रि.पि.क्र क्र.९१३१,९१४० ते 
९१४२,९१५३,९१५९, ९२०६, ९२०७/२०१९ बाबत दिलेला दिनांक ०८/०८/२०१९ 
चा न्याय निर्णय. 


प्रस्तावना:- 

मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटना व इतर रोजंदारी मजुर (११२) यांनी मा.कामगार न्यायालय, 
नांदेड येथे दिनांक २४/०४/२०१५ रोजी एकुण ८ आयडीए (आयडीए क्र.१०/२०१५ ते १७/२०१५) 
दाखल केल्या होत्या. यामध्ये आयुक्‍त (कृषि), विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर, जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी, हिंगोली/परभणी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, हिंगोळी/परभणी व कृषि पर्यवेक्षक 
तालुका बीज गुणन आखाडा बाळापुर जि.हिंगोली, चिखलठाण जि.परभणी यांना प्रतिवादी करण्यात 
आलेले होते. सदर ८ आयडीए चा न्यायनिर्णय दिनांक ६.११.२०१७ रोजी झालेला आहे. सदर 
न्यायनिर्णयामध्ये संबधित प्रकरणातील मजुरांना कायम कामगाराच्या वेतनाच्या १/२६ दराने तक्रार 
अर्जाच्या परिशिष्ठ ए मध्ये दर्शविलेली थकित फरकाची रक्कम प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत वार्षिक ६ 
टक्के व्याजदराने प्रकरण दाखल केलेल्या दिनांका पासून म्हणजेच दिनांक २४.०४.२०१५ पासून 
अदा करण्यात यावी असे निर्देश प्रतिवादी यांना दिले होते . 
२. सदर निकालाच्या विरुध्द शासनाच्या वतीने मा.उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद येथे 
रिट PAST ८३१५/१८ ते ८३१७/१८, ८३२३/१८, ८३२५/१८, ८३२८/१८, ८३९८/१८ व ८४००/१८ 
दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये दिनांक ४.०९.२०१८ रोजी अंतिम सामाईक आदेशा होऊन 
मा.उच्च न्यायालयाने मा.कामगार न्यायालयाचा दिनांक ०६.११.२०१७ रोजीचा निर्णय कायम ठेवला. 
मा.उच्च न्यायालयाचे सदर आदेशास मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे योग्य नसल्याबाबत 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक २०.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये दिलले 
कायदेशीर अभिप्राय कृषि सहसंचालक, लातुर यांचेकडून प्राप्त झाले होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१६६/१३-अओ 


३. सहाय्यक कामगार आयुक्त, नांदेड यानी मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद यांच्या 
दिनांक ०४.०९.२०१८ च्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने देय रक्कमेची महसुली वसूली प्रमाणपत्रे 
दिनांक १५.१०.२०१८ अन्वये जिल्हाधिकारी, परभणी व हिंगोली यांना निर्गमीत केलेली आहेत. तसेच 
सदर महसूली प्रमाणपत्राच्या आधारे रक्‍कम वसूल होऊन संबंधित मजुरांना अदा न झाल्याने 
मराठवाडा सर्व श्रमीक संघटना या मजुर संघटनेने रक्‍कम व्याजासह मिळणेबाबत मा.उच्च न्यायालय 
खंडपिठ, औरंगाबाद येथे रिट PCa क्र.९१३१/१९, ९१४० ते ९१४२/१९, ९१५३/१९, ९१५९/१९, 
९२०६/१९ व ९२०७/१९ दाखल केलेल्या होत्या, सदर रिट याचिकाबाबत दिनांक ०८/०८/२०१९ 
च्या न्यायनिर्णयामध्ये याचिका SAM अनुज्ञेय रक्‍कम देण्याकरीता प्रतिवादी यांनी २ महिन्यात 
निर्णय घ्यावा अन्यथा संबंधित प्राधिका-यांनी महसूली वसुली प्रमाणपत्राबाबत (जप्ती) कार्यवाही 
करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले होते. 

सहाय्यक कामगार SQA AS यांनी मजुरांची फरकाची रक्‍कम वसुलीबाबत आरआरसी 
( रेव्हेन्यु रीकव्हरी सर्टीफिकेट) जिल्हाधिकारी, हिंगोली / परभणी यांचेकडे सादर केलेले असून 
आरआरसी प्रमाणे कार्यवाही न झाल्याने ८ अवमान याचिका मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे दाखल केलेल्या असुन याबाबतची सुनावणी दिनांक २३/११/२०२० रोजी मा.उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे असुन तत्पूर्वी अनुदान उपलब्ध करुन न दिल्यास जप्तीची कार्यवाही होऊ 
शकते. तातडीची बाब म्हणून जप्तीची कार्यवाही व अवमान याचिका टाळण्याच्या दृष्टीने मजूरांच्या 
द्यावयाच्या थकबाकीकरिता अनुदान/रक्कम तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 


मा.उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद येथे रिट पिटिशन ८३१५/१८ ते ८३१७/१८, 
८३२३/१८, ८३२५/१८, ८३२८/१८, ८३९८/१८ व ८४००/१८ दाखल करण्यात आल्या होत्या. 
त्यामध्ये दिनांक ४/०९/२०१८ रोजी अंतिम सामाईक आदेश होऊन मा.उच्च न्यायालयाने 
मा.कामगार न्यायालयाचा दिनांक ०६/११/२०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार फरकाच्या रकमा देण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर मजूरांना दि. २४/४/२०१५ पासून त्यांच्या मजूरी/ वेतनाच्या फरकाच्या रकमेची 
परिगणना करून सदर तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्रावरील मजूरांना अदा करावयाची सद्यस्थितीतील 
रक्‍कम सन २०२१-२२ मध्ये लेखाशिर्ष २४०१-०२६१ अंतर्गत (०२) मजूरी याबाबीखाली उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीतून रू.१,३६,३३,८९३/- (रू.एक कोटी छत्तीस लाख तेहतीस हजार आठशे 
SUA) अदा करणे व रोपवाटिका प्रक्षेत्रावरील मजूरांना अदा करावयाची सद्यस्थितीतील लेखाशिर्ष 
२४०१-१७२२ अंतर्गत (०२) मजूरी याबाबीखाली रक्‍कम रू. ८३,८०,७८७/- (रु. त्र्याऐंशी लाख ऐंशी 
हजार UAT सत्याऐंशी) अशी एकूण रक्‍कम रु. २,२०,१४,६८०/- (रू. दोन कोटी वीस लाख चौदा 
हजार सहाशे ऐंशी) वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१६६/१३-ओ 


३. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक १७/४/२०१५ भाग 
पहिला,उप विभाग-दोन अनु.क्र.७9 नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पुर्ण अधिकार प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. आयुक्‍त (कृषि) कार्यालयाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार देय ठरणारी 
रक्‍कम शासनाचे प्रचलित नियम,अटी व शार्ती व आदेशांचे अनुपालन करुन वितरीत करण्यात यावी. 
तसेच या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


षु. यावरील येणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खालील लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


(१ तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रावरील (७५) मजुरांना अदा करावयाची रक्‍कम रु.१,३६,३३,८९३/- 
मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन (०१) १०३ बियाणे तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) (०२) 
मजुरी, व 


(२) रोपवाटिका प्रक्षेत्रावरील (३७) मजुरांना अदा करावयाची रक्‍कम रु.८३,८०,७८७/- मागणी 
क्र. डी-३, २४०१-पीक संवर्धन (०३) रोपमळे (०३) (०१) भाजीपाला रोपमळे फळरोपमळे व स्थानिक 
उद्याने (२४०१ १७२२) (०२) मजुरी या अंतर्गत करण्यात यावा. 


तसेच सदर रक्‍कम कोषागारातून आहरित व वितरीत करण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, परभणी व हिंगोली यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५०/२०२१/व्यय-१, दिनांक 
२३/४/२०२१ रोजीचे अभिप्राय व विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांचे अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.०८/२०२१, दिनांक १८/१/२०२१ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१६४००२१४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Balasaheb ON = GOVERNMENT OF NAKAASHT ou AGHCULTURE 


2.5.4.20: 193f4d4e49359ddfdb4a9eb4 1 76d16d9032454ac5c700 
\d6e2a7ad0b3115db, 
ym=SEAAS9C86FCC105FE11B11B0E29C44034464028D, 


Kisan Raskar = कदी 
(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित:- 
आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 
४) सह संचालक ARAN, HY आयुक्‍तालय,पुणे. 
५) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१६६/१३-अओ 


६) विभागीय कृषि सह संचालक , लातूर. 

७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी हिंगोली 

८) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी परभणी, 

९) जिल्हा कोषगार अधिकारी, लातूर 

qo) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


